महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती 
आयोगावरील अध्यक्ष तसेच २ सदस्य 
यांच्या नियुक्त्या रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.: सीबीसी-१०/२०२०/प्र.क्र.२० (भाग-३)/मावक, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दि. ०२ डिसेंबर, २०२२. 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, विशोष सहाय्य विभाग, क्र.रामाआ- 
२००३/प्र.क्र.१७५/मावक-१, दि.१ मार्च, २००५. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सीबीसी-१०/२०२०/ 
प्र.क्र.२०/मावक, दि. २८ ऑक्टोबर, २०२१. 
प्रस्तावना: 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागांतर्गत विविध शासकीय / अञासकीय आयोग / समित्यांवर 


नियुक्‍त केलेल्या सर्व अशासकीय अध्यक्ष / सदस्य यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित जाती जमाती आयोगावरील 
दि.२८.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये खाळीळलप्रमाणे करण्यात आलेल्या अध्यक्ष व सदस्य यांच्या 
नियुक्त्या या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र नांव महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित जाती जमाती आयोगावरील नेमणूकीचे पद 
शि श्री.ज.मो. अभ्यंकर अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) (अशासकीय) 
2 श्री.आर.डी. शिंदे सदस्य (सेवा) (अशासकीय) 
3 श्री.किशोर मेढे सदस्य (सामाजिक व आर्थिक) (अशासकीय) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०२११४१२१४२२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


sd by VISHNUDAS PUNDLIKRAO GHODKE 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 


VISHNUDAS ee 


|6b7a95d5896bbb814 


rashtra, 
PUNDLIKRAO GHODKE rane 29201757687 
५5 PUNDLIKRAO GHODKE 
Di 02 11:43:45 +05'30' 


ate: 2 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत:- 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-१०/२०२०/प्र.क्र.२० (भाग-३)/मावक 


६. सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसूल). 

७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. सर्व जिल्हाधिकारी. 

९. आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. आयुक्त, दिव्यांगकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, वरळी, मुंबई. 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२. लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१४. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, बांद्रे (पूर्व, मुंबई. 

१६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.संचालक, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१९. सर्व विभागीय समाजकल्याण अधिकारी. 

२०. सर्व विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी. 

२१. सर्व समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हापरिषद (गट 3). 

22. श्री.ज. मो. अभ्यंकर, अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा), महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, मुंबई. 
२३. श्री.आर.डी. शिंदे, सदस्य (सेवा), महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, मुंबई. 
२४. श्री.किशोर मेढे, सदस्य (सामाजिक व आर्थिक), महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, मुंबई. 
२५. सर्व कार्यासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२६. निवडनस्ती, का. मावक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


